महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. हिंसाअ ७०२२ /प्र. क्र. ४७१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग समक्रमांक, 
दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग समक्रमांक, 
दिनांक १८ जानेवारी, २०२३ 
३) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मराहिंसाअ/६२३-६२४/२०२३, दिनांक १० मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निर्दिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य 
अकादमीवरील कार्याध्यक्ष / अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. 
सदर समितीमध्ये अधिकच्या नांवाचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपर्नि्दिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयामधील महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य 
अकादमीच्या अशासकीय सदस्यांच्या नांवामध्ये खालील मान्यवरांचा अशासकीय सदस्य 
म्हणून समावेश करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहेत. 


ब) अशासकीय सदस्य 
१. श्रीमती मंजू लोढा उपाध्यक्ष 
२. श्रीमती प्रियंका ठाकूर उपाध्यक्ष 
३. डॉ. यादव सतिश वसंतराव अशासकीय सदस्य 
४. डॉ. शैलेंद्र कुमार शुक्ल अज्ञासकीय सदस्य 
५. डॉ.विजेंद्रबत्रा अशासकीय सदस्य 
०२. दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य 


अकादमीच्या पुनर्रचनेच्या शासन निर्णयातील नियम व अटी या शासन निर्णयास लागू 
राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०२२ /प्र. क्र. ४७१ /सां.का.४ 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२३०४०६१७१४५९३०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO. य णय वाळ 


THORAT 


(विलास रा. थोरात ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री, (सांस्कृतिक कार्य ) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

५. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 

६. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई 

७. महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे कार्याध्यक्ष व अशासकीय सदस्य 
(सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी 
यांच्यामार्फत) 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महाळलेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१२.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी Gear परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१६.निवड नस्ती, सां.का.४ 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


